महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने मुलभुत उपाय योजनांचा 
आढावा घेण्याकरिता समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मे, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासन स्तरावरुन विविध उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. तथापि, महिलांवर रस्त्यावरील होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी व महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने काही 
मूलभूत उपाययोजना करण्याची आवश्‍यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सबब, 
महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता करण्यात आलेल्या विविध उपाय योजनांचा आढावा घेण्याकरिता समिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील महिलांवर होणारे रस्त्यावरील अत्याचार थांबविण्यासाठी व महिलांच्या सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीने मुलभूत उपाययोजना करण्याचा व त्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्याचा निर्णय सदर शासन 
निर्णयान्वये घेत आहे. 
२. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने सार्वजनिक स्थळाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक 
पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलीस मुख्यालयामध्ये खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये जिल्ह्यामध्ये 
ke पोलीस आयुक्त अध्यक्ष | पोलीस अधीक्षक अध्यक्ष 
२ | महानगरपालिका आयुक्‍त सदस्य | नगरपरिषदेचे कार्यकारी सदस्य 
अधिकारी 


३ महाराष्ट्र राज्य महावितरण | सदस्य महाराष्ट्र राज्य महावितरण | सदस्य 


मंडळाचे अधीक्षक अभियंता मंडळाचे अधीक्षक अभियंता 


(मुंबईसाठी संबंधित वीज पुरवठा 


कंपन्यांचे समकक्ष अधिकारी) 


४ ।सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे | सदस्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे | सदस्य 


अधीक्षक अभियंता अधीक्षक अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


३. पोलीस आयुक्‍्त/पोळीस अधिक्षक यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था 
करणे, निर्जन खाजगी स्थळी सुरक्षा रक्षक ठेवणे, CCTV कॅमेरे लावणे, इत्यादीबाबतचा आढावा घेतील. 
४. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने सार्वजनिक स्थळाच्या सुरक्षतेबाबत त्रुटी आढळल्यास 
सदरच्या त्रुटींचे निराकरण करण्याची शिफारस समिती संबधित प्राधिकरणास करेल. san adr 
निराकरण झाल्याची खातरजमा समिती करेल. 

५. सदर समितीची बैठक नियमितपणे दरमहा घेण्यात यावी. 

६. सदर समितीच्या कामकाजाबाबत अपर पोलीस महासंचालक(कायदा व सुव्यवस्था) व परिक्षेत्रीय 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे त्रैमासिक आढावा घेतील. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/॥//.॥॥8॥॥8॥/851॥9.9०५.॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१५०५१२१७१५३३२८२९ हा आहे. हा आदेश 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Santaram 


D att at ray DNLCN = Dattatray Santaram Patil, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government 


P || ७४७ htra, OU = Deputy Secret 
Santaram Pati Date: 2015.05.13 13:25:20 +08°30" 


(द.सं.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
४. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 


५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा),गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, उर्जा, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्राळय, मुंबई 
qo. प्रधान सचिव व विधी परामर्श, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
११. प्रधान सचिव, विशेष, मंत्रालय, मुंबई 
१२. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
१३. सर्व पोलीस आयुक्‍त 
१४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र 
१५. सर्व अपर पोलीस महासंचालक 
१६. सर्व जिल्हाधिकारी 
१७. सर्व प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
१८. सर्व पोलीस अधीक्षक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 


संचालक, अभियोग, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (ex) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

उप सचिव (वि.झा.-६) 

सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


